वाचा :- 


महानिर्मिती कंपनीकडून त्यांच्या मालकीच्या 
राज्यातील विविक्षित जागावर एकूण १८७ 
मेगावॅट क्षमतेचे सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यास 
शासनाची मंजुरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन शुद्धिपत्रक क्रमांक:- सौरप्र-२०२०/प्र.क्र.१२९/ऊर्जा-७ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२. 
दिनांक:- ११ नोव्हेंबर, २०२१. 


१ उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग शासन निर्णय क्र.सौरप्र-२०२०/प्र.क्र.१२९/ऊर्जा-७, दि.२९.०९.२०२१ 


शासन शुद्धिपत्रक:- 


मौजे कौडगाव, जिल्हा उस्मानाबाद येथे ५० मेगावॅट क्षमतेचा, मौजे सिंदाळा, ता. औसा, जिल्हा 
लातूर येथे ६० मेगावॅट क्षमतेचा, महानिर्मितीच्या विद्युत केंद्राकडे असलेल्या उपलब्ध जागेवर एकूण ५२ 
मेगावॅट क्षमतेचे आणि मौजे शिवाजीनगर, साक्री जिल्हा धुळे येथे २५ मेगावॅट क्षमतेचा असे एकूण १८७ 
मेगावॅट क्षमतेचे सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी उपरोक्त संदर्भिय दिनांक २९ सप्टेंबर, २०२१ च्या शासन 
निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. सदर आदेशांच्या पृष्ठ 3 वर महानिर्मिती कंपनीच्या 
ताब्यात असलेल्या जमिनींवर KEW सोबत झालेल्या करारामधील शिल्लक कर्जाने EPC पद्धतीने विकसित 
करावयाच्या प्रस्तावित १८७ मेगावॅट क्षमतेच्या सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी लागणारा निधीचा तपशील 
दाखविणारा THAT दिलेला आहे. सदर आदेशातील तक्‍्त्याऐवजी खालीलप्रमाणे तक्‍ता वाचण्यात यावा:- 


अ. प्रकल्पाचे नाव प्रकल्प | निव्वळ |प्रकल्पाचा एकूण खर्च] KiWea कडून | महानिर्मितीचे 
क्र. क्षमता प्रकल्प (रू.कोटी) (जमीन | मिळणारे कर्ज | भाग भांडवल 
(मेगावॅट) | निविदा खरेदी, वीज | (रु.कोटी)) (प्रकल्प (रु.कोटी) 
खर्च । निष्कासन व्यवस्था व| निविदा खर्चाच्या | (बवजाक) 
(रू.कोटी) | इतर खर्चासहित) ८५%) * 
अ शिक कळा H (MAA Cy %) |S = [ब-क] 
Pe कौडगाव, जि.उस्मानाबाद ५० २१२.५० २४५.७८ १८०.६३ ६५.१५ 
Q सिदाळा, जि लातूर go 290.00 223.46 १७८.५० ४५.०६ 
३ | महानिर्मिती विद्युत केंद्राच्या ५२ १८२.०० १८३.६० १५४.७० २८.९० 
उपलब्ध जागेवरील 
४ | शिवाजीनगर, साक्री, जि. धुळे| २५ ८७.५० ९३.५६ ७४.३८ १९.१८ 
एकूण (१--२--३--४) १८७ ६९२.०० ७४६.५० ५८८.२१ १५८.२९ 


शासन शुद्धिपत्रक क्रमांकः सौरप्र-२०२०/प्र.क्र.१२९/ऊर्जा-७ 


सदर शासन शुद्धिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२१११११११०५०५२२१० असा आहे. हे शुद्धिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
NANASAHEB 
RAJARAM DHANE 


(ना. रा. ढाणे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत महिती तथा आवश्‍यक कार्यवाहीकरीता, 


१ मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई, 

२ मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
3 सर्व मंत्री / सर्व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मुंबई, 

४ 


सर्व विधानमंडळ सदस्य,विधान भवन, मुंबई, 

मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई, 

अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

8) Joint Secretary-BC, Department of Economic Affairs, Room No: 39-B, North Block, New 
Delhi - 110001 Fax: 2309 2024 

9) Joint Secretary-IR, Ministry of New and Renewable Energy, Block-14, CGO Complex, 

Lodhi Road, New Delhi-110003. 

प्रधान सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


) 
) प्रधान सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
) सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव यांचे स्वीय सहायक,सर्व मंत्रालयीन विभाग, 
) सर्व विभागीय आयुक्त, 
) सर्व जिल्हाधिकारी, 
) महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई-१/२, 
) महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर-१/२, 
) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
१८) अधिदानव लेखा अधिकारी, बांद्रा, मुंबई 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


yaa) 


) 
) 
) 
) विरोधी vertar, faerranv/faar परिषद, विधान भवन मुंबई, 
) 
) 
) 


S 


सचिव, महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग, मुंबई, 

व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ सूत्रधारी कंपनी मर्या.,मुंबई, 
व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मिती कंपनी मर्या.,मुंबई, 
व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्या.,मुंबई, 
व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्या.,मुंबई, 
महासंचालक, महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण (महाऊर्ज),पुणे, 

ऊर्जा प्रभागातील सर्व कार्यासने,उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
निवड नस्ती, ऊर्जा-७, उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


